स्पर्श ग्रामीण रूग्णालय, सास्तुर, जि. 
उस्मानाबाद या संस्थेस अनुदान मंजूर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राईड-२०२२/ प्र.क्र.३१३/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : १६ जानेवारी, २०२३. 

वाचा :- 

(१) शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक' आरएलएच-२७९६/१४५२/प्र.क्र.२४६/आरोग्य-४, 

दि.२६.०६.२०००. 

(२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः प्राईड-२०१०/प्र.क्र.१९/आरोग्य-४, दि.२३.०९.२०१२. 

(३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः प्राईड-२०१०/प्र.क्र.१९/आरोग्य-४, दि.३१.०१.२०१९. 

(४) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांकःप्राईड-२०१०/प्र.क्र.१०३/आरोग्य-४, दि.२१.१२.२०२०. 

(५) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांकः प्राईड-२०२१/प्र.क्र.२४६ आरोग्य-४, दि.२४.११.२०२२. 

(६) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र, क्रमांकः संआसे /कक्ष ३/ टे-२/ 

व्हीआयपी/न.क्र.८/ग्रारु सास्तुर/१८००६-०८/२२, दि.२५.१०.२०२२. 

प्रस्तावना :- 

स्पर्श ग्रामीण रुग्णालय शासकीय ग्रामीण रुग्णालयाच्या धर्तीवर चालविले जाते. प्राईड इंडिया संस्थेने wat 
ग्रामीण रुग्णालय, सास्तूर, जि. उस्मानाबाद या संस्थेला संदर्भाधिन अनुक्रमांक १ व २ च्या शासन निर्णयानुसार या 
संस्थेशी सामंजस्य करारानुसार सन २०२१-२०२२ या वर्षातील अनुदान रु.१,१०,०४,८१०/- इतके मंजूर 
करण्याबाबतचा आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. यासंदर्भात पुढील प्रमाणे 
निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

स्पर्श ग्रामीण रुग्णालय शासकिय ग्रामीण रुग्णालयाच्या धर्तीवर चालविले जाते. सन २०२१-२०२२ या 
वर्षातील अनुदान रु.१,१०,०४,८१०/- (रुपये एक कोटी, दहा लाख, चार हजार, आठशे दहा फक्त) इतके अनुदान 
अदा करण्यास उपरोक्त क्र. (१) व (२) येथील दि.२६.०६.२००० व दि.२३.०९.२०१२ च्या शासन निर्णयांमधील अटी व 
शर्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय व वित्तिय मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ होणारा खर्च मागणी क्रमांक - आर-१, मुख्यलेखाशिर्ष "२२१० - वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य, ०१ - नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा ग्रामीण आरोग्य सेवा, ११० - रुग्णालये व दवाखाने, 
११० (४) - मुफसल रुग्णालये व दवाखाने यांना सहाय्यक अनुदान, (०३)(०१) अध्यापनेतर रुग्णालये व दवाखाने यांना 
सहाय्यक अनुदान (२२१० ०१७३), ३१ - सहाय्यक अनुदाने" या लेखाशीर्षांतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या 
मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


3: प्रस्तुत तरतूद उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर यांच्या अधिनस्त ठेवण्याबाबतची कार्यवाही 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थसंकल्प व प्रशासन), पुणे यांनी करावी. 


४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. क्र.४०५/२०२२ /व्यय -१३, दि. २३/०९/२०२२ 
अन्वये दिळेली मान्यता आणि वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ विनियम,भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील भाग-पहिला, उपविभाग-तीन मधील अनुक्रमांक ४, परिच्छेद क्र.२७ (२) (बो 
अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राईड-२०२२/ प्र.क्र.३१३/ आरोग्य-४ 


षु री 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१०३१९१२५२२०१७ हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रत, 


Digitally signed by SUNIL VITTHAL UKIRADE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT 
MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE AND 


SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
ICode=400032, st=Maharashti 


arashtra, 
2.5.4.20=f1675ab906bc1 fc91a08ebb 
Jaf88bab8226074b0ac86 1326304294278, 
pseud 14331574F32ESB1EABF043BD 


58C8BB9583792511. 
902164C64C3FBA37F940B9E 


5A180D28DD1440382E63E7302ASE29F411 
23A9B06, cn=SUNIL VITTHAL UKIRADE 
Date: 2023.01.17 12:48:22 +05'30' 


(सु.वि. उकिरडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, (लेखा व लेखापरिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
संचालक, आरोग्य-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 

संचालक, आरोग्य-२, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 

अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (कुटूंब कल्याण, माता बालसंगोपन व शालेय आरोग्य),पुणे. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ), आरोग्य सेवा, पुणे. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), पुणे. 


. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 
द. 


जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, उस्मानाबाद. 


१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर/उस्मानाबाद. 

११. प्रकल्प अधिकारी, प्राईड इंडिया स्पर्श ग्रामीण रूग्णालय, सास्तुर, ता.लोहारा, जि.उस्मानाबाद. 
१२. वित्त विभाग (विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 


निवडनस्ती( आरोग्य-४), सा.आ.वि. 


